जि. ठाणे येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता गोदाम 
बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९ /१५/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- १) नियोजन विभागाने परिपत्रक क्र. ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/का-१४६१, दि.११.०६.२०१८ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 
३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे यांचे पत्र क्र.सामान्य/कक्ष-२/मेज-७/₹५॥॥ 
गो.प्र.मा./कावि-५५७/२०२०,दि.१२.११.२०२० 
४) उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.२०.०९.२०२१ रोजीच्या बैठकीतील इतिवृत्त. 
शासन [नणय निर्णय :- 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी करुन 
तांत्रिक सहमतीसह रु.४३,४३,४३,८१३/- इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. 3 अन्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव 
शासनास प्राप्त झाला आहे. 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकातील तरतुदींनुसार रु.१५.०० कोटी 
किंमतीपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या इमारतींच्या कामांना मंत्रालय स्तरावरुन सार्वजनिक बांधकाम 
विभागामार्फत तांत्रिक सहमती घेणे आवश्‍यक असल्याने, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे 
यांचेकडून प्राप्त झालेला उपरोक्त प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागास सादर करण्यात 
आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठाणे जिल्हयातील प्रस्तुत ईव्हीएम गोदाम बांधकामाकरीता 
रु.२२३५.३४ लक्ष इतक्या रकमेस तांत्रिक मान्यता प्रदान केळी आहे. 


३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता दिलेल्या प्रस्तुत प्रस्तावाच्या छाननीअंती 
अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs/(Sqmt./M)/LS 
Units Rate 


(A) | ESSENTIAL Components 


1 | (a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 


Stilt Floor 542.69 18,000 97,68,420 

First Floor 1416.83 | 22,000 3,11,70,260 

Second Floor 1416.83 | 22,500 3,18,78,675 

Third floor 1416.83 | 23,000 3,25,87,090 

Fourth Floor 1416.83 | 23,500 3,32,95,505 
Sub Total 


Total B.U.A. = 6210,01 | (a) 13,86,99,950 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९ /१५/३३ 


(७) Fuel Gas Pipeline red 
(c) Bio Digester काशा 
(व) रवा / Roof Water Harvesting L.S. | 5,00,000 
(e) Ramp For Handicaps LS. Po 
(f) roof top Solar System a 
(g) Furniture (5667.32 x 70% = 3667.27) 3967.12 5000 | 1,98,35,600 
Sub Total (b+c+d+e+f+g) 2,03,35,600 
5 % of 
2 | Water Supply & Sanitary Works (a) Sub Total (2) | 69,34,998 
3 Electrification Internal 5 % (a) 69,34,998 
External 6 % of (a) 83,21,997 
Fire Fighting arrangements etc 2,00,000 
Sub Total (3) | 1,54,56,995 
Sub Total (A) 18,14,27,542 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) |. Compound Wall & Gate (Rmt) 75.00 8,500 | 6,37,500 
(ii) Internal / Approach Roads L.S. | 10,00,000 
Gii) RCC Drain L.S. | 15,00,000 
(iv) Paver Block L.S. | 10,00,000 
(v) Watch Tower and Guard Room L.S. | 5,00,000 
(vi) Soil Investigations & Detail Land Survey L.S. | 2,00,000 
Sub Total (B) | 48,37,500 
Sub Total (A+B) 18,62,65,042 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1 | Lifts (3 Nos.) L.S. | 60,00,000 
Underground Water Tank for R/W LS. 
2 | Harvesting oO 
3 | Fresh Air Plant LS. शां 
4 Air Conditioning L.S. | 5,00,000 
5 | Lightening Arrester LS. का 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९ /१५/३३ 


ei Goods Lifting Machine LS. a 
AB Room, Area lighting, Pumps, LS. 
7 Generator 10,00,000 
ea Architectural Consultancy Charges LS. i 
[ra CCTV ४५ र| 
Sub Total (C) 75,00,000 
Project Cost (P) = (A) + (B) + (C) 19,37,65,042 
eal Provisions 
(i) Contingencies 4 % on (a) 55,47,998 
(ii) Green Building 5 % (a) fol 
(iii) Insurance 0.5 % on (P) 9,68,825 
(iv) GST 12 % on (P) 2,32,51,805 
SubTotal (D) 2,97,68,628 
Total Cost of Project (A+B+C+D) 22,35,33,670 
Say Rs. 2235.34 


४. नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकातील तरतुदींनुसार 8.94.00 कोटी किंमतीच्या वरील 


प्रत्येक कामास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक 


असल्याने, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे यांचेकडून प्राप्त झालेला व सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाळेला उपरोक्त प्रस्ताव उच्चाधिकार सचिव समितीच्या मान्यतेकरीता 


सादर करण्यात आला आहे. प्रस्तुत प्रकरणी ठाणे जिल्हयातील ईव्हीएम - व्हीव्हीपंट साठवणूकीसाठी नव्याने 


गोदाम बांधकामासाठी रु.२२३५.३४ लक्ष इतक्या रकमेस उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.२०.०९.२०२१ 


रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


५. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.२२३५.३४ लक्ष (रुपये बावीस कोटी पस्तीस 


लक्ष चौतीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन 


राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 


गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 


गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 


असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९ /१५/३३ 


h. 


&. 


११ जून, २०१८ नुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच उच्चाधिकार सचिव 
समितीच्या दि.२०.०९.२०२१ रोजीच्या बैठकीतील निदेशांनुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात 


. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (EC) 


दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 


. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 


काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, दिनांक 


येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११००४१५३१०६२००७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 

A N | | N A N S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4.20=1a7¢28200f6d58206324d8086ffcf99758c1 1 5aada508a7437f2aeSd9faib 
aSd, pseudonym=20AD9EDF 1405CFBF390F3161A54475BDEE74D860, 


VALVI ण्या 
(अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति: 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे. 


Wd: 


१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९ /१५/३३ 


२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, ठाणे 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण विभाग, मुंबई 

. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे 

. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, ठाणे 

. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


“0 ("२ ७ -&४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


